१३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यू दर कमी 
करण्यासाठी प्राप्त अनुदानाच्या विनियोगासाठी सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात खर्च करण्यास शासन 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१७/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०३ नोव्हेंबर, २०२१ 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रशामा-०११९/प्र.क्र.9७५/आरोग्य-७, दिनांक 
२०.०२.२०१९. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रशामा-०११९/प्र.क्र.१०/आरोग्य-७, दिनांक 

०२.०३.२०१९. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रशामा-०७१९/प्र.क्र.४६७/आरोग्य-७, दिनांक 

१८.०९.२०१९. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र.आसेप/एचईएमआर/कक्ष-१२०/१३वा वित्त 

आयोग/खर्च सुधारित प्र.मा./७०६-७०९/२०२१, दिनांक ११.०२.२०२१. 

शासन पत्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१७/आरोग्य-७, दिनांक 

२२.०४.२०२१. 

संचालक-२, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.संआसे-२/१३ वा वित्त आयोग/सुधारित प्रशासकीय 

मान्यता मिळणेबाबत/८५५०/२०२१, दिनांक ११.०५.२०२१. 


AN 
— 


Rca 


o~ 
ae 
ma 


mM 
~n 


प्रस्तावना:- 


१३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यू दर कमी करण्यासाठी प्राप्त अनुदानाच्या विनियोगासाठी 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी खर्च करण्यास संदर्भ क्र.१, २ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी विहित खरेदी प्रक्रिया राबवून पर्यवेक्षणासाठी एकूण - 
०३ वाहने आणि सोलार फोटो व्होलाटाईक सिस्टीम (To ensure २४ X availability of electricity) या 
बाबी व्यतिरिक्त इतर बाबींची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करुन साहित्य संबंधितांना पुरवठा केले आहे. त्यामुळे 
खरेदी प्रक्रिया प्रलंबित असलेल्या नमूद बाबींचा विनियोग सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात करण्यास 
मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१७/आरोग्य-७ 


शासन निर्णय :- 


१३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यू दर कमी करण्यासाठी प्राप्त अनुदानाच्या विनियोगासाठी 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी खर्च करण्यास संदर्भ क्र.१, २ व ३ अन्वये प्रशासकीय मान्यता 
दिलेल्या खालील नमुद बाबीकरीता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात विनियोग करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | शासन निर्णय तपशील प्रशासकीय खरेदीचा प्रकार व सद्यस्थिती 
दिनांक मान्यतेची रक्‍कम 
रु. 
| २०.०२.२०१९ । पर्यवेक्षणासाठी रु.७७,१४,०५९/- । एकूण-०३ वाहने 
वाहन उपलब्धतता (मंजूर १० वाहनांपैंकी ७ वाहने 


रु.३६,९६,१९२/- इतक्या रकमेस 
खरेदी करुन पुरवठा केली 
असल्याने उर्वरित रकमेतून खरेदी 
करण्यात यावीत.) 

२ ०२.०३.२०१९ | सोलार फोटो | रु.७,३४,००,०००/- | एकूण नग- ६३ 

आणि व्होलाटाईक 
१८.०९.२०१९ | सिस्टीम (To 


ensure 24 X 7 
availability of 


electricity) 


०२. उपरोक्त तक्त्यामधील नमूद साधन सामुग्री ही खालील अटींच्या अधीन राहून खरेदी करण्यास 
प्रस्तावास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


१ सदर साहित्य सामुग्रीच्या खरेदीची आवश्यकता / मागणी याची area / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू साहित्य सामुग्रीची खरेदी विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (€त111८6। specification) संबंधित 
तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, 
सदर तांत्रिक fa Tear (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
samt रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर 
असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१७/आरोग्य-७ 


३) 


8) 


१०) 


११) 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) US पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदर प्रकरणी वाहने खरेदी करण्याची बाब ही amen निर्णय दि.२८.०७.२०२०, शासकीय 
वाहनांचे किंमत मर्यादा धोरण नुसार Gem पोर्टलवरुन खरेदी करण्याची कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनूसार केंद्र शासनाकडून 
राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय 
मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी feat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (0/ Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१७/आरोग्य-७ 


१२) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


०३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


०४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक २०२११०१२१३३०१५६९१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


M N A T H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=4d677dcd1bc3bed55a48ddbdaad925a6651 


c5d43a12d84cf305d3ff791ea7f16, 
pseudonym=2F7DD6849F376E58DE2CF34A8700B81 


E11CB58E0, 


serialINumber=17E9C3C1EF20B007FEFC5A1F1ECOE6 


POTARE = Ee 
(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मरत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


